महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
डॉ.विनयकुमार विश्वनाथ लोणकर, वैद्यकीय अधिकारी 
गट-अ, ग्रामिण रूग्णालय, रिसोड जि.वाशिम 
राजीनाम्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.९७/सेवा ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार,मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा : 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. ३३/९२/ 
८, दिनांक ०२/१२/१९९७. 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ २०१५/प्र.क्र.८८२/सेवा 
3,दिनांक ०१/१०/२०१५. 


शासन आदेशा : 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये, डॉ. विनयकुमार विश्वनाथ 


लोणकर वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, यांची स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या 


पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाली असुन त्यांना ग्रामिण रूग्णालय, रिसोड, जि.वाशिम येथे 


पदस्थापना देण्यात आली आहे. आता त्यांनी त्यांच्या दिनांक ०३.०६.२०१६ च्या अर्जान्वये एक 


महिनापुर्वी नोटीस देवुन शासन सेवेतील त्यांच्या वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा राजीनामा 


शासनास सादर केलेला आहे. त्यानुसार डॉ. विनयकुमार विश्वनाथ लोणकर, वैद्यकीय अधिकारी गट- 


अ, ग्रामिण रूग्णालय रिसोड, जि.वाशिम यांनी दि.०३.०६.२०१६ रोजी राजीनामा मंजूर करण्याबाबत 


दिलेली सूचना उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील अटी व शार्तींची पूर्तता करीत 


असल्याने, त्यांचा राजीनामा दिनांक ०२.०७.२०१६ (म.नं.) रोजी स्विकारल्याचे समजण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ २०१७/प्र.क्र. ९७/सेवा 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१४१५२०५८१५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Satish Hanmantrao 
Sat | S h Bhosale 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


H a a aa a al Tt fa O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=4c0ff0607bc973d9663171bd9b8a 
9b9ab8cb569b155f9653d1180a454981929 


B h O S a | e 9, cn=Satish Hanmantrao Bhosale 


Date: 2018.08.18 02:38:08 -07'00' 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई 

४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


उप संचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ,अकोला. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय,अकोला. 

डॉ. विनयकुमार विश्वनाथ लोणकर, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (उप संचालक, आरोग्य 
सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांच्यामार्फत.) 

९) निवडनस्ती (सेवा ३). 


८ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


